सन 2028-24 या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ 
सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावतीसाठी 
आव्यक असणारी औषधी, कंझ्युमेबल्स, 
प्रयोगशाळा साहित्य, छोटी हत्यारे व सर्णिकल 
लिनन इ. बाबींसाठी व प्रलंबित देयके 
अदायगीसाठी लेखाशिर्ष २२१०४२५९, २१-पुरवठा 
व सामग्री अंतर्गत रु. ६७४.८१ लक्ष/- एवढा निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२४/प्र.क्र.9०/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळादास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-२०२४/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २९.०७.२०२४. 
३) शासन ज्ञापन ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प, दिनांक 
३०.०७.२०२४. 
४) शासन निर्णय ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.9२/आरोग्य-८, दिनांक 
२०.०६.२०२४. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-४/पुरवणी 
मागणी/निधी वितरण/२०२४/ १५१३४-३८, दिनांक ०९.०८.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
वाचा मधील अनु. क्र. ४ येथील पत्रान्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये(राज्यस्तर) 
यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावतीसाठी 
आव्यक असणारी औषधी, कंझ्युमेबल्स, प्रयोगशाळा साहित्य, छोटी हत्यारे व सर्जिकल लिनन इ. 
बाबींसाठी व प्रलंबित देयके अदायगीसाठी लेखाशिर्ष २२१०४२५९, २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत 
रु.१०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
वित्त विभागाने रु. ७४९.७९ लक्ष एवढ्या मूळ अर्थसंकल्पीत निधीच्या ९० टक्के म्हणजे रु. ६७४.८१ लक्ष 
एवढा निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता दिली असून सदर निधी BEAMS प्रणालीवर वितरीत 
करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. सन २०२४-२५या वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावतीसाठी आवश्‍यक 
असणारी औषधी, कंझ्युमेबल्स, प्रयोगशाळा साहित्य, छोटी हत्यारे व सर्जिकल लिनन इ. बाबींसाठी व 
प्रलंबित देयके अदायगीसाठी लेखाशिर्ष २२१०४२५९, २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु. ७४९.७९ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२४/प्र.क्र.9०/आरोग्य-८ 


एवढ्या मूळ अर्थसंकल्पीत निधीच्या ९० टक्के म्हणजे रु. ६७४.८१ लक्ष एवढा निधी BEAMS प्रणालीवर 
वितरीत केला आहे. सबब, वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार रु. ६७४.८१ लक्ष एवढा निधी खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे BEAMS प्रणाळीवर वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | लेखाशिर्ष. | नियंत्रक अधिकारी वितरीत निधी 

et ere विभागीय सं विभागीय सं 
a aa सेवा रुग्णालय, | सेवा रुग्णालय, 
वैद्यकीयसेवा व सार्वजनिक आरोग्य penal नाशिक करिंवा एकूण 
(०६ (२१ महसूल विभागाच्या करिता वितरीत वितरीत 
मुख्यालयांच्या ठिकाणी विभागीय 

sf करावयाच निधी | करावयाचा निधी 
संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे ह aEs 
निशी , आरोग्य 

षि उद्दिष्ट/बाब क्र.२१-पुरवठा व सेवा (अर्थ. व प्रशासन) । रु. ३५४.०० लक्ष | रु. ३२०.८१ लक्ष | रु. ६७४.८१ लक्ष 
/बाब क्र. २१- पुरवठा व सामग्री 
पुणे(३०००२) 


३. तसेच सदर खरेदी नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची व संनियंत्रण 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 
रुग्णालये (राज्यस्तर),मुंबई यांची राहील. 

४. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ च्या 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४५२/२०२४/व्यय-१३, दिनांक २३.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२९१७२५४८९७१७ 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d2 
TU LS H | RA M 2f8ef1 b8dbc9b19d45ef776d80ef 148059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466C0050 


असा आहे. हा शासन 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


F88E5A437E17838973824687653A5E8D144B7 
2B, cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Date: 2024.09.02 15:22:34 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षण/लेखा अनुज्ञेयत),मुंबई /नागपूर. 
२) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-१४२४/प्र.क्र.७०/आरोग्य-८ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचाळनालय मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थ-९), मंत्रालय, मुंबई. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

qo) निवडनस्ती (आरोग्य-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


